प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचए-२०२१ /प्र.क्र.१२१/ प्रश्‍ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
वाचा: 9) झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२ 
/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जिनिस/ 
जिवायो / सुधारित तरतूद /२०२०-२१ / २०८२, दिनांक १४.१२.२०२० 
६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /यंसाख 
/जिवायो /झावैम वरु, औरंगाबाद / प्र.मा./म/ ६२११/२०२१, दि.१८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय: 

विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद या 
संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्याकरीता मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव 
संचालनालयाने उपरोक्‍त दिनांक १८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद संस्थेस रुपये 
७,४०,५५,०००/- (रुपये सात कोटी, चाळीस लक्ष, पंचावण्ण हजार फक्त) इतक्या किंमतीची 
खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
गि ईएनटी ऑपेरटिंग मायक्रोस्कोप विथ फुल णि ६०००००० ६०००००० 
एचडी कॅमेरा फॉर रेकॉडींर्ग विथ sours 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२१/प्र.क्र.१२१/प्रशा-१ 


अ. क्र यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
युएसबी रंकॉडींग 

2 ।२ डी इंको काडीओग्राफी मशिन शि ३३५०००० ३३५०००० 

3 ईसिजी मशिन २ २००००० ४००००० 

४ स्ट्रेटस मशिन (टिएमटी) Ie "त: १८४८००० १८४८००० 

५ | अँडव्हान्स यु.एस.जी. कलर डॉपलर AINA ॥ | ७०००००० ७०००००० 

६ ।१६ स्लाईससी.टी.स्कॅन मशीन 1 १_| ४५०००००० | ४५०००००० 

७ । अटोमेटीक टेबल टॉप इटीओ स्टलायझर | २ ४१०००० ८२०००० 
मशिन 
ओटी टेबल a 340000 340000 
ओटी लाईट विथ एचडी कॅमेरा विथ रिले णं १९०४००० १९०४००० 
अँण्ड डयुल इंटरअँक्ठान फॅसिलीटी 

१० व्हेन्टीलेटर Ba १५६८००० १५६८००० 
| 99 | पोर्टबल एक्सरे मशिन विथ सिआर सिस्टीम | १ | ८१५००० ८१५००० 
१२ | केमील्युमिनीसन्स अँनालायझर (फुली णि ५०००००० ५०००००० 
अँटोमेटीक) 
एकूण (४०५५००० 
अटी : 

१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक झासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


& १ 


नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२१/प्र.क्र.१२१/प्रश्ा-१ 


qo. 


99. 


१२. 


१३. 


2. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिददिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल याअनुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी 
नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सदर यंत्रसामुग्नरीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


नियोजन विभाग मागणी क्र. ३१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२१/प्र.क्र.१२१/प्रशञा-१ 


१०५ - विषमचिकित्सा 
(४७) जिल्हा योजना - औरंगाबाद 

(४७) (0१ - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १४३१) 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२७३८५४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


